महाराष्ट्र राज्य इन्स्टिट्युट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँण्ड 
केटरींग टेक्नॉंलॉजी अँण्ड रिसर्च सेंटर सोसायटी, पुणे 
या संस्थेच्या नियामक मंडळाची स्थापना 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक : टीईएम-२०१६/ प्र.क्र.२७/तांशि-४, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २४ जानेवारी, २०१९. 


वाचा :-१. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. पीईसी-२००१/(३६१/२००१)/तांशि-१, 
दिनांक ३०/१०/२००२ 
२. शासन पत्र , उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र.टिईएम २००६/(१९/०६)/तांशि-१, 
दिनांक ०८/१२/२००८ 
३. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय , मुंबई यांचे पत्र क्र. २/एनजीसी/एचएमसीईटी/ 
पुणे/नियामकमंडळ /२०१७/१०११, दिनांक ०७/०९/२०१७ 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र राज्य इन्स्टिट्युट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँण्ड केटरींग टेक्नॉंलॉजी अँण्ड 
रिसर्च सेंटर सोसायटी, पुणे या संस्थेत हॉटेल मॅनेजमेंट अण्ड केटरींग टेक्नॉंलॉजी हा पदवी 
अभ्यासक्रम स्वयंसहाय्थित तत्वावर सुरू करण्यास शैक्षणिक वर्ष २००३-०४ पासून शासन निर्णय 
क्र. पीईसी-२००१/(३६१/२००१)/तांशि-१, दि. ३०/१०/२००२ अन्वये मंजूरी देण्यात आळी आहे. 
सदर झासन निर्णयामध्ये पदवी विभाग स्वयंसहाय्थित तत्वावर चालविण्यासाठी एक कंपनी किंवा 
सोसायटी गठीत करण्याबाबत व व्यवस्थापकीय मंडळाची नियुक्‍ती करण्याबाबत अट नमूद 
करण्यात आली आहे. त्यास अनुसरून महाराष्ट्र राज्य इन्स्टिट्युट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँण्ड 
केटरींग टेक्नॉंलॉजी अँण्ड रिसर्च सेंटर सोसायटी, पुणे या नावाने नोंदणीकृत सोसायटी स्थापन 
केली असून सदर संस्थेच्या सोसायटी डॉक्युमेंटला ( मेमोरँडम ऑफ असोसिएडान ) विधी व न्याय 
विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून दिनांक ०८/१२/२००८ च्या शासन पत्रान्वये मान्यता 
देण्यात आली आहे. सदर मेमोरॅडम ऑफ असोसिएडान मध्ये नमूद केल्यानुसार या संस्थेचे ११ 
सदस्यीय नियामक मंडळ गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र राज्य इन्स्टिट्युट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँण्ड केटरींग टेक्नॉंलॉजी अँण्ड 
रिसर्च सेंटर सोसायटी, पुणे या संस्थेचे नियामक मंडळ खालीलप्रमाणे गठीत करण्यात येत आहे : 


अ.क्र. सदस्याचे नाव पदनाम 
संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई पदसिध्द अध्यक्ष 
विभागीय तंत्र शिक्षण सहसंचालक, पुणे पदसिध्द उपाध्यक्ष 
उपसचिव (तंत्र शिक्षण, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, पदसिध्द सदस्य 
मंत्रालय,मुंबई 


झासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०१६/ प्र.क्र.२७/तांशि-४, 


४. | पंचातारांकित eres /उद्योगपती / शिक्षण तज्ञ / सी.ए. या 
प्रवर्गातील शासन नामनिर्देशित प्रथितयश व्यक्‍ती 
१) श्री. अतुल ईश्वरदास चोरडीया सदस्य 
(२) डा. उमेश अनंतराव लोढे सदस्य 
३) श्री. दिलीप रामचंद्र नलावडे सदस्य 

५. | संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी नामनिर्देशित केलेली या क्षेत्रातील सदस्य 
तज्ञ व्यक्‍ती - श्री. समीर चिंतामणी गाजरे 

६. । नियामक मंडळाने नामनिर्देशित केलेला प्रथितयश, माजी सदस्य 
विद्यार्थी 

७. । नियामक मंडळाने नामनिर्देशित केलेला अर्थविषयक क्षेत्रातील सदस्य 
तज्ञ व्यक्‍ती 

८. । प्राचार्य, इन्स्टिटयुट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट, दादर, मुंबई किंवा सदस्य 
त्यांनी नामनिर्देशित केलेला प्रतिनिधी 

९. | Wad, महाराष्ट्र राज्य इन्स्टिट्युट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँण्ड | पदसिध्द सदस्य सचिव 
केटरींग टेक्नॉंलॉजी, पुणे (पदवी) 


२. वरीलप्रमाणे गठीत करण्यात आलेल्या नियामक मंडळातील पदसिध्द सदस्य वगळता 
अन्य सर्व सदस्यांचा कालावधी हा नियुक्तीच्या दिनांकापासून ५ वर्षाचा किंवा या पदावर शासन 
अन्य व्यक्‍तीची नियुक्‍ती करेपर्यंतचा कालावधी, यापैकी जो कमी कालावधी असेल तितका 
राहील. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥६॥/859॥॥9.90५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक 
२०१९०१२४१७१२१०२५०८ असा आहे. सदर sires डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sanjay A. Dharurk 


Sanjay A. 0121 0000 ri 
‘Mahi hy 
2.5.4.20=637145fd393d6d5c7 13e94e6da7bc6bee23011448b7F 
Dharurkar cian a Dh 
(सं.औ.धारूरकर) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
विभागीय तंत्र शिक्षण सहसंचालक, पुणे 
उपसचिव (तंशि), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्राचार्य, महाराष्ट्र राज्य इन्स्टिट्युट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँण्ड केटरींग टेक्नॉंलॉजी अँण्ड 
रिसर्च सेंटर सोसायटी, ४१२- सी, के.एम. Fat मार्ग, शिवाजीनगर, पुणे- ४११ ०१६. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०१६/ प्र.क्र.२७/तांशि-४, 


५) प्राचार्य, इन्स्टिटयुट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट, दादर, मुंबई 
६) श्री. अतुल ईश्वरदास चोरडीया, ७३, कोरेगाव पार्क लेन ३, पुणे-१. 
७ डॉ. उमेश अनंतराव लोंढे, १ई/जी-१, राजयोग हाऊसिंग सोसायटी, लंगडमळा , लोकमत प्रेस 
मागे, सिंहगड रोड, पुणे-६८ 
८) श्री. दिलीप रामचंद्र नलावडे, शिवप्रसाद सोसायटी, ४३,मयूर कॉलनी, कोथरूड, पुणे 
९) श्री. समीर चिंतामणी गाजरे, बिल्डींग नं. 8-२,फ्लॅट नं. ३३, सनसिटी को. ऑ. हाऊसिंग 
सोसायटी, वडगाव (बु, सिंहगड रोड, पुणे- ५१ 
१०)मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे स्वीय सहायक 
११) मा.राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे स्वीय सहायक 
) 
) 


92) सचिव, उच्च व da शिक्षण यांचे स्वीय सहायक 
१३) निवड नस्ती 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


